सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२३ / प्र.क्र.२०७ (१) / सेवा-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ : पाटबंधारे व वीज विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएबी-१०७०-ई (१), दि.१९.१२.१९७०. 


शासन seat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सहायक अभियंता, श्रेणी-१ 
(वेतनसंरचना एस-२० : रु.५६१००-१७७५००) या निम्न संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२३ : 
रु.६७७००-२०८७००) या वरिष्ठ संवर्गात सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावांसमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


क्र. | ज्ये. क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव व जात प्रवर्ग सध्याची पदस्थापना वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
व दिनांक महसूली विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
ie ge श्रीमती वीणा मारुती पुजारी | रत्नागिरी पत्तत fart]  कोकण-१ ।पतन अभियांत्रिकी विभाग, 
०८.०६.२०२२ | (अ.जा,) रत्नागिरी. सिंधुदुर्ग (रिक्‍त पदी) 
२ २१० श्रीमती शोलजा वसंतराव | सा.बां. (इमारती) संकल्पचित्र पुणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
०८.०६.२०२२ | पाटील (खुल) विभाग, पुणे. महामंडळ, पुणे. (श्रीमती 
श्रुती नाईक, का.अ. यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
३ २११ श्रीमती अश्विनी दिलिपराव | सा.बां. विभाग क्र.३ नागपूर नागपूर नागपूर महानगरपालिका, 
०८.०६.२०२२ | यलचटवार भ.ज.(ब) अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, कुही नागपूर (झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण) (रिक्‍त पदी) 
8 २१२ श्रीमती अस्मिता अरुणराव | सा.बां. (इमारती) dees) अमरावती मार्ग प्रकल्प विभाग, 
०८.०६.२०२२ | बाजारे (खुला) विभाग, पुणे. यवतमाळ (Rea पदी) 
षु २१३ श्रीमती दिपाली प्रदीप घोरपडे | सा.बां. उपविभाग क्र.३, ठाणे. कोकण-२ कार्यकारी अभियंता तथा 
०८.०६.२०२२ | (खुल) अवर सचिव, मंत्रालय, 
(दिपाली मोहनराव साळुंखे) मुंबई. ( रिक्‍त पदी) 
& 298 श्रीमती सारिका संपत देसाई | मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उप कोकण-२ महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते 
०८.०६.२०२२ (खुला) विभाग क्र.३, वांद्रे, मुंबई विकास संस्था, रायगड. 
(सारिका वसंतराव सुर्यवंशी) (श्री.संजय मंत्री, का.अ. 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-११२३/ प्र.क्र.२०७ (१)/ सेवा-१ 


क्र.1 ज्ये. क्रमांक नाव व जात प्रवर्ग | सध्याची पदस्थापना । वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 1 
व दिनांक महसूली विभाग 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
७ 294 श्रीमती स्मिता हिरामण पवार | राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग.) छत्रपती सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
०८.०६.२०२२ | (इ.मा.व.) पाथर्डी, जि.अहमदनगर संभाजीनगर ।क्र.१, जालना (रिक्‍त पदी) 
८ २१६ श्रीमती छायादेवी uta | ठाणे खाडी पूल दुरुस्ती व| कोकण-२ मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
०८.०६.२०२२ | कदम (खुला) सनियंत्रण उप विभाग, (Rat पदी) 
कोकणभवन, नवी मुंबई. 


२. वर नमूद सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांची तदर्थ पदोन्नती पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे : 

i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re fader स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

ii, सदर पदोन्नती ही तदर्थ स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाळ शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेश निघाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. तसेच, “महाराष्ट्र शासकीय 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप 
नियम, २०२१ मधील नियम १३ नुसार पदोन्नती आदेश निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित 
मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
संबंधित अधिकारी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी 
मंजूर केलेल्या वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 


षु. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आव्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास, 
त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित 
करणे शाक्य होईल. या आदेझान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, AA. (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-११२३/ प्र.क्र.२०७ (१/ सेवा-१ 

६. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात 
येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची 
आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


७. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत झासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून त्यांची 
पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


९. वरील तक्त्यातील अ. क्र. २, ३, ६ व ८ वरील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.५ (अ) (६) मधील तरतूदीनुसार संवर्ग 
नियंत्रण विभाग म्हणून या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 
१०. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
११. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१११४५४४९५३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c317¢ 
33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M A H AJ A N G A | KWA D ) serialNumber=5EEEAD 1 9AOEF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA45017E 
€3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD. 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यसन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 
आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर, 

प्रधान सचिव (नवि-१/ नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


van Gm 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-११२३/ प्र.क्र.२०७ (१)/ सेवा-१ 


१०, 
११८ 
१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे, 
. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत, 

. संचालक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
. कार्यासन अधिकारी ( का.-१२/१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सचिव (रस्ते / बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन अधिकारी (सेवा-२ /आस्था-१ /आस्था- ३ /सेवा-६ / रस्ते-८ /संगणक कक्ष), सा. बां. वि., मंत्रालय, मुंबई, 
. निवडनस्ती. 


कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती संभाजीनगर / 
नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता, संकल्पचित्र (पूल) विभाग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

मुख्य अभियंता, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


